लातूर जिल्ह्यातील देवणी तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग रस्ता प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.११६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २४ जून, २०२२. 


पहावे :- मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा. क्र./मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो०१-२१/४६३७, दि.२१/१०/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 


पत्रान्वये लातूर जिल्ह्यातील देवणी तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ता, प्रमुख जिल्हा मार्ग 


म्हणून quad करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, 


लातूर यांनी सदर रस्ता SHAT करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यावरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 


परिषद, लातूर यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 


शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, लातूर यांचा ठराव विचारात घेऊन लातूर जिल्ह्यातील देवणी तालुक्‍यातील 
खालील रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहे. 


एकूण 


अ. । प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ | साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जान्नती 

क्र. रस्त्याचा व करावयाची एकूण नंतरचा 

क्रमांक लांबी लांबी क्रमांक 
(कि.मी) 

। प्रजिमा-३७ ते कोणळी - इतर जिल्हा | (०/००ते २१/६००) ।२१.६०० कि.मी. | प्रमुख जिल्हा 
कमालवाडी-देवणी(बु.) मार्ग -६७ २१.६०० कि.मी. मार्ग-८७ 
येणगेवाडी-आंबेगांव-अंबेनगर 
वडमुरंबी-आनंदवाडी ते 
प्रजिमा-३७ पर्यंत रस्ता. 

२१.६०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.११६/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील लातूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २१.६०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१४९९.१२५ + २१.६००) 
म्हणजेच १५२०.७२५ कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २१.६०० कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (१६२६.००-२१.६००) म्हणजेच १६०४.४०० कि.मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२७१४५९१३७३१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
GANPAT SANDIPAN : 


KACHARE 


९224०, 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
APRA बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

४) जिल्हाधिकारी, लातूर. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद लातूर. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

) 
) 


८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

qo) रेखाचित्र शाखा 

११) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


